शासन आदेठा :- 


वैध मापन शास्र यंत्रणेअंतर्गत निरीक्षक गट-ब 
(राजपत्रित) यांचे बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

शासन आदेश क्रमांक - वैमाशा-२०१९/प्र. क्र. ७०/ग्रासं-३ 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक -३ जुन, २०१९ 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये 


पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (३), ४ (४) (२) व५ मधील तरतुदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकारांच्या मान्यतेने वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील खाळील अधिका-यांच्या 
त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे. बदलीनंतर संबंधित 
अधिका-याची नियुक्ती त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. | अधिका-यांचे नाव सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
असल्याचे ठिकाण 

शिडी २ ३ ll seus ate eso. 

aa St. DT. स. भालेकर निरीक्षक, वेधमापन शास्त्र, निरीक्षक, वेधमापन शास्त्र, कुर्ला-१ 
मानक प्रयोगशाळा क्र.५, मुंबई विभाग 

Q श्री.भा. रा. मदने निरीक्षक, वेधमापन शास्त्र, निरीक्षक, वेधमापन शास्त्र, पुणे -२ 

विभागीय कार्यालय, पुणे 

३ | श्री. गजानन पोहनकर निरीक्षक, वैधमापन झास्त्र, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, यवतमाळ 
भोकरदन विभाग, जि. जालना 

४ | sf}. प्रकाश महानवर निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, पनवेल -१ 
मानक प्रयोगशाळा क्र.३, मुंबई 

५. श्री.बी. पी. धुमाळ निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, निरीक्षक, वैधमापन area, हवेली -२ 

पिंपरी, जि. पुणे 


संबंधित निरीक्षक यांनी बदलीचे ठिकाणी इतर आदेशाची प्रतिक्षा न करता हेच GAA आदेशा 


समजून तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना तसेच 
शासनास त्वरीत सादर करावा. 


3: 


उपरोक्त निरीक्षक यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू 


नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. तसेच 
त्यांच्या सेवेचा खंड पडण्याची ठाक्यता देखिल नाकारता येत नाही. याची जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत 


आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः वैमाऱा]-२०१९/प्र. क्र. ७०/ग्रासं-३ 


४. संबंधित अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी प्रवास भत्ता तसेच इतर 
अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


५. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत अधिका-यांनी पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 
त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालावधीत संबंधीत अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजु न झाल्यास, त्याबाबत 
शासनास त्वरीत अवगत करावे. जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करणे शाक्य होईल. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिका-यांचे रेजेचे अर्ज 
स्वीकारु नयेत / मंजुर करु नयेत. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०६०४१२१०५७५००६ असा आहे. हे शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Suresh Dnyandeo: a 
Redekar कणी यश 
(सु. ज्ञा. रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) सर्व संबंधीत निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत :- 
१) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग / नाशिक / पुणे /ठाणे 
) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


Cc 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / ठाणे 

६) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, 

७) निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


